वर्ष ८ , अंक २२ ( २ ) ] 


महाराष्ट्र 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 

गुरुवार , ऑगस्ट ४ , २०२२ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक ४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35530 


अनुक्रमणिका 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 


ग्राम विकास विभाग 

बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग चार- ४५-१ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २३.०० 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2022 . 

AN ORDINANCE 

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS 
AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 

सन २०२२ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात आणखी 
सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 

ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , 

१ ९ ६२ चा १ ९ ६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 

महा . ५. व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 
, 


पृष्ठे 


e eu n 


२ 


संक्षिप्त नाव व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ४ , २०२२ / श्रावण १३ , 


सन १ ९ ६२ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
५ याच्या कलम 

९ ची सुधारणा . 

प्रक्रिया रद्द करणे . 


त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 


प्रारंभ . असे म्हणावे . 


शके १ ९ ४४ 


१. ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ 


( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य १ ९ ६२ चा 
अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ९ मध्ये , पोट - कलम ( १ ) मधील , खंड ( अ ) मध्ये , “ पंचाऐंशीपेक्षा महा . ५ . 
अधिक नसतील आणि पंचावन्नपेक्षा कमी नसतील इतके " या मजकुराऐवजी , 
या मजकुराऐवजी , " पंचाहत्तरापेक्षा अधिक नसतील 

आणि पन्नासपेक्षा कमी नसतील इतके " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


३ . 

मुख्य अधिनियम आणि त्याखाली केलेले नियम यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , जेथे महाराष्ट्र २०२२ चा 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी , राज्य निवडणूक महा . 
आयुक्ताने किंवा , यथास्थिती , राज्य शासनाने , 

अध्या . ८ . 


( एक ) जिल्ह्याची , निवडणूक विभागांमध्ये विभागणी करण्याची आणि जिल्ह्यामधून निवडून द्यावयाच्या 
सभासदांची संख्या निर्धारित करण्याची ; किंवा 


( दोन ) मतदार विभागाची , निर्वाचक गणांमध्ये विभागणी करण्याची ; किंवा 

( तीन ) जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील सभासदांच्या जागांच्या आरक्षणाची , 


४ . 

प्रक्रिया सुरू केली असेल किंवा पूर्ण केली असेल तेथे , अशी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात 
येईल आणि या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार नव्याने करण्यात येईल . 
अडचणी दूर ( १ ) जर या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या , मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही 
करण्याचा अडचण उद्भवल्यास , राज्य शासनास , प्रसंगानुरूप उद्भवेल त्याप्रमाणे , ती अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनांसाठी , 
त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटेल अशी , या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींशी 
विसंगत नसलेली कोणतीही गोष्ट , शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या आदेशाद्वारे , करता येईल . 

अधिकार . 


( २ ) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश , तो काढल्यानंतर , शक्य तितक्या लवकर , राज्य विधानमंडळाच्या 
प्रत्येक सभागृहासमोर मांडण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट ४ , २०२२ / श्रावण १३ , शके १ ९ ४४ 


निवेदन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) याच्या कलम ९ च्या 
पोट -कलम ( १ ) मध्ये , जिल्हा परिषदांची रचना करण्याची तरतूद आहे . राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे ठरविण्यात 
येतील अशा , जिल्ह्यातील मतदार विभागांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या सभासदांचा , जिल्हा परिषदेमध्ये 
समावेश असेल , तथापि , असे की , जिल्हा परिषदेच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा जिल्हा परिषदेमधील 
निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या , यांमधील गुणोत्तर , व्यवहार्य असेल तेथवर , संपूर्ण राज्यभर सारखेच 
असेल . 


२. जिल्ह्यातील मतदार विभागांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडून आलेल्या , पंचाऐंशीपेक्षा अधिक नसणाऱ्या 
व पंचावन्नपेक्षा कमी नसणाऱ्या सभासदांचा , जिल्हा परिषदेमध्ये समावेश असेल अशी तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( सुधारणा ) अधिनियम , २०२१ ( २०२२ चा महा . १८ ) याद्वारे कलम ९ च्या उक्त 
पोट - कलम ( १ ) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे . लोकसंख्येची संभाव्य वाढ विचारात घेऊन उक्त सुधारणा 
अधिनियमाद्वारे जिल्हा परिषदांच्या सभासदांची किमान व कमाल संख्या वाढविण्यात आली आहे . 


३. राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रांचे , नागरी क्षेत्रांमध्ये रूपांतर करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू आहे . तसेच , 
ग्रामीण क्षेत्रांचा , लगतच्या महानगरपालिकांच्या क्षेत्रांमध्ये समावेश केल्यामुळे आणि काही ग्रामीण क्षेत्रांचे , नागरी 
क्षेत्रांमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे , ग्रामीण क्षेत्रांच्या प्रत्यक्ष लोकसंख्येत सातत्याने घट होत आहे . म्हणून , २०२१ ची 
जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर , त्यानुसार लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे सभासदांची किमान व कमाल संख्या 
विनिर्दिष्ट करणे इष्ट वाटत आहे . 


४. वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता , उक्त सुधारणा अधिनियमाच्या पूर्वी उक्त अधिनियमामध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेली सभासदांची संख्या पुनःस्थापित करण्यासाठी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ 
याच्या कलम ९ मध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे इष्ट वाटत आहे . 


५ . 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे , म्हणून , 
हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 

दिनांक ३ ऑगस्ट २०२२ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेश कुमार , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


w 


